महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2022. 
सन २०२२-२०२३ चे अनुदान वितरण 

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्र. SAGA ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
३) वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दिनांक ०५ एप्रिल, २०२२ 
४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ एप्रिल, २०२२ 
५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ 
६) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ११.०४.२०२२ 
७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प (१), दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ एप्रिल, २०२२ 
९) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ 
१०)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०६.०५.२०२२ 
११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ मे, २०२२ 
१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० मे, २०२२ 
१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ मे, २०२२ 
१४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २५ मे, २०२२ 
१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० मे, २०२२ 
१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ जून, २०२२ 
१७) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०७.०६.२०२२ 
१८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ जून, २०२२ 
१९)झासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ जून, २०२२ 
20) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ जून, २०२२ 
२१शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०२२ 
२२)शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ जून, २०२२ 
२३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ जून, २०२२ 
२४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि-४९२२/प्र.क्र.३४/अर्थसंकल्प 
२५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ जुले, २०२२ 
२६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ जुले, २०२२ 
२७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जुले, २०२२ 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ जुले, २०२२ 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 
२९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जुले, २०२२ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२२ 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२२ 
३२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ 
३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२२ 
३४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि. २९.०८.२०२२ 
34) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 
३६)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 
३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२२ 
३८)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६,दि ०५ सप्टेंबर, २०२२ 
३९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२२ 
४०) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ 
४१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ 
४२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ 
४३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ 
४४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२२ 
४५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि ४९२२/(६३/२२)/अर्थसंकल्प 
४६) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 
४७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 
४८)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि ०६ ऑक्टो, २०२२ 
४९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
५०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२ 
५१)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि. २० ऑक्टो, २०२२ 
५२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२ 
५३)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
५४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ 
५५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२२ 
५६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०२२ 
५७) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि. ०९ नोव्हें, २०२२ 
५८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
५९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
६०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२ 
६१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ 
६२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ 
६३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ 
६४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२२ 
६५)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२२/प्र.क्र.९६/अर्थ-३,दि. २३.१२.२०२२ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


६६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ 
६७)वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम,दि. १२.०१.२०२३ 
६८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जानेवारी, २०२३ 

६९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जानेवारी, २०२३ 

७०) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, 2023 

७१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. अनुवि-४९२३/प्र.क्र.०६/अर्थसंकल्प 

७२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
७३)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०८.०२.२०२३ 
७४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. संकीर्ण-२४२२/प्र.क्र.८८/अर्थसंकल्प 

७५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२३ 
७६)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 
७७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ 
७८)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. पुरक-२९२२/प्र.क्र.८२/अर्थसंकल्प 

७९) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी २०२२/प्र.क्र.०४/का-६, दि. ०९ फेब्रु., 2023 
८०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२३ 
COMA निर्णय क्र. पुनर्वि २८२३/प्र.क्र.७/अर्थसंकल्प, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२३ 
८२)झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२३ 
८३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प, दिनांक 22 फेब्रुवारी, २०२३ 
८४)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. पुरक-२९२३/प्र.क्र.२५/अर्थसंकल्प 

८५)शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०२२३/प्र.क्र.३/संगणक, दिनांक 22 फेब्रुवारी, २०२३ 

८६)शासन निर्णय क्र. आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एस.डी.-१, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२३ 
८७)शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२२/प्र.क्र.१००/प्रशिक्षण, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 2023 


प्रस्तावना - 


वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 


निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ) यांना वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय - 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
a जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (09) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) का 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान । 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (२२०२०१७३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
त. प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०2) आयुक्‍त (शिक्षण) कका 
. : . 10 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे ह 
स्थानिक संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ sare 
act es ge | “ का (शिक्षण) 
3 महाविद्यालयांना सहाय्य (co) (०१) सर्वसा' महाराष्ट्र राज्य २६२७५७०.४० 
व्यक ना सहायक अनुदान महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
Ar शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(22020882) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 
४ म. मेन ee पूर्वाध्ययॅन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य ९१४९ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
व ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) bikes 
४ | महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (११) नवीन अशासकीय | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ sare 
ee या असवी य. शि (शिक्षण) 
६ | महाविद्यालयांना सहाय्य (00) (92) अशासकीय महाराष्ट्रराज्य ४४३८.५० 
गिनी mt wt qeem तात महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांमध्ये जादा तुकड्या उघडणे 
(२२०२३३७९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, ह बला 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण कळा se (शिक्षण) 
७ | इतर खर्च (02) संकीर्ण (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ee १५६.७७२ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२४५४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, 
१०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य आयव 
आत ae (शिक्षण) 
८ | (0१ प्रा शिक्षणासाठी & संस्थांना सहाय्य वहार कव्या ३६०००० 
वी 
(०१) (98) 24 टक्के विद्यार्थी कोटायाकरिता , 
शाळांनाशुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (22H 94) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
र शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा आयुक्‍त (शिक्षण) oe 
000 
अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 6 
(220218 92) 


oe 


सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 
पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 

Sia eran) reales Soa OP Ge arUTeTE OTA PAT POS 
शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 
मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळत) या ALAA लाभ घेता येणार नाही. 

३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून 
अनुदान अदा करावे. 

६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्‍यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही झाल्याची खात्री करावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अशा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम Uo RAPA मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 


१२) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्याच्या बक अकाऊंटमध्ये ECS aR 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच झासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्याचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (05) व्दारेच 
करण्यात यावे. 

१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) @NA करण्यात यावे. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१७) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यावर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आव्यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे 
यथास्थिती नियोजन, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्यानंतर तसेच 
या मार्गदर्शक Paces अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 
यत favae aaa Wala पयाय नवव्या न्यत सत्तार 
(ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

२२) शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या संदर्भ क्र. ७२ अन्वये टीएनटी-३ 

कार्यासनाकडून डिसेंबर, २०२२ चे चतुर्थ (हिवाळी) अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व 
दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे. सद्यास्थितीत सदर 
मंजूर पुरवणी मागणीच्या ५०% इतकी तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. तरी सदर 
तरतूद केवळ सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठीच खर्च करण्यात 
यावी अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर तरतूदीचा वापर करु नये ही अट शिथील करुन मंजूर 
पूरवणी मागणीच्या १००% व ८०% इतकी तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. तरी 
सदर तरतूद ही आवश्‍यकतेप्रमाणे प्राधान्याने नियमित वेतनासाठी वापरण्यात यावी. उर्वरित निधी 
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीच्या हप्त्यापोटी वापरण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ व दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 
२०२३, वित्त विभागाचे अ.शा.पत्र क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक of एप्रिल, २०२२ व 
वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, दिनांक १२ जानेवारी, 
२०२३, अनुक्रमांक १ ते ६ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८१/व्यय-५, दिनांक १३ 
फेब्रुवारी, २०२३, अनुक्रमांक ७ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६७४/२०२२/व्यय-५, 
दिनांक ०१ जुले, २०२२, अनुक्रमांक ८ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५२/व्यय-५, 
दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२३ व अनुक्रमांक ९ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/व्यय- 
५, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१९३४३४५१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
Date: 2023.02.27 19:40:42 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), HERTS - 9/2, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

२२. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

23. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२४. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. सर्व क्रीडा उपसंचालक 


१. मा 
२. मा 
3 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९२२/(३३/२२)/अर्थसंकल्प 
२७. सर्व जिल्हा क्रोडा अधिकारी 
२८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
३०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
३१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
३२. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
३३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


